दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
विधि व न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई 
(नागपूर व औरंगाबादसह) या विभागातील 
विधि संवर्गातील पदांकरिता दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- इएसटी २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०२१/संकिर्ण११/ 
दि.क.२, दि. ०६.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 


पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता 


मंत्रालय , नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 


यादी प्रसिध्द केली आहे. केंद्रशासनाने अधिसूचनेनुसार पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 


HOS गट-अ ते गट-ड संवर्गातील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील 


पदांसह) आहेत, अशी पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या 


पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 


समान आहेत, Ban पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ही पदे दिव्यांगासाठी 


सुनिश्चित राहतील sea सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.२.२०२१ च्या शासन 


निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार विधि व न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई (नागपूर व औरंगाबादसह) 


मधील विधि संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 


अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 


सूचनेनुसार विधि व न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई (नागपूर व औरंगाबादसह) मधील विधि संवर्गातील 


पदांकरिता विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 


दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१८१७३०२८०५१२ असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क क Digitally signed by Vaishali Shivkumar Dige 
V h | DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a | S 7) a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=020172dcfb9801bf4c65ec4f7af1 8fc9f7291 bf45541216094e2fa 
. क €318a45d58, 
serialNumber=252a6bdf26f83867488e379e23b369096a683cfc9fe0c4e4 
Shivkumar Di GE फणा 
Date: 2021.02.22 16:20:16 +05'30' 
(वै.शि.डिगे) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
& 9 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०.सचिव(विधि विधान), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

१२.सह/उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STA २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, 


शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-अ 
पदनाम कार्यात्मक तपासणीसाठी Benchmark दिव्यांग व्यक्‍तीची | करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वरूप कार्याची स्थिती / 
आव्यकता श्रेणी 
विधि सल्लगार नि) 5, ST, RW, H,| a)B,LV, मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांना दिवाणी | काम मुख्यत्वे कार्यालयात 
सह सचिव C,MF b) HH, तसेच फौजदारी प्रकरणांमध्ये विधिविषयक we | करावे लागते. स्वच्छ 
० OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, | अभिप्राय देणे, संविधानिक कायदे, प्रशासकीय | सुर्यप्रकाशाच्या खोलीत 
CP, LC, DW, AAV कायदे, भूसंपादन, भूधारणा पध्दत, सेवा, स्थानिक | संबंधित अधिकारी काम 
d) SLD स्वराज्य संस्था, फौजदारी कायदे, विद्यापीठ | करतात. आवश्यकतेनुसार 
8) MD involving (a) to (d) above अधिनियम इत्यादी विषयांच्या अनुषंगाने मंत्रालयीन | संगणकासारख्या 
सोॉलिसिटर-नि- | 5, ST, RW, H,| 88,1४७, प्रशासकीय विभागांना कायदेशीर सल्ला/अभिप्राय| उपकरणांचा वापर करण्यात 
सह सचिव C .MF b) HH, देणे, अभिमत देणे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार | येतो. 
० OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, | यांच्या द्वारे पारित केलेल्या कायद्यांचे तसेच मा. 
CP, (0७, DW, AAV उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी 
d) SLD वेगवेगळया प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्याय 
8) MD involving (a) to (d) above निवाडयाचा सखोल अभ्यास करुन अभिमत देणे. 
सहायक विधि | 5, ST, RW, H,| a) 8,1४९, राज्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, सत्र 
सल्लागार-नि- | CMF ७) HH, न्यायालये व उच्च न्यायालयातील फौजदारी 
eae c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, | खटल्यांमध्ये शासनाच्या विरुध्द पारीत होणाऱ्या 
अवरसचिव 2 eS See 
BLA, LC, DW, AAV न्यायनिर्णयाविरु' चच / च 
त) SLD न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबत प्राप्त 
e) MD involving (a) to (d) above होणाऱ्या अपील प्रस्तावांची छाननी करुन अपील 
अवर सचिव | Ss, ST, RW, ",। 88, ४, दाखल करण्याबाबतचे निर्णय घेणे . 
(विधि) ७ ,MF : HH, 


c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, 
CP, LC, DW, AAV 

d) SLD 

e) MD involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः STAT २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, 


5, 81, RV 1, 
C ,MF 


५ | सहायक (विधि) 


a) 8, LV, 

b) HH, 

c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, 
CP, LC, DW, AAV 


d) SLD 
8) MD involving (a) to (d) above 
६ | सहायक 5, ST, BN, KC,]| a)B,LV, विधि विधानाचे मसुदे म्हणजेच मंत्रालयीन | काम मुख्यत्वे कार्यालयात 
प्रारुपकार-नि- | MF-RW, SE, 0) 3,--, विभागामार्फत संविधानिक नियम, उप विधि, | करावे लागते. स्वच्छ 
c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, DW, AAV | अधिसूचना, आदेश, योजना व तत्सम इतर लेख जे | सुर्यप्रकाशाच्या खोलीत 
अवर सचिव d) SLD, MI केंद्रीय अधिनियमाखाली अगर राज्य | संबंधित अधिकारी काम 
8) MD involving (a) to (d) above अधिनियमाखाली काढावयाचे असतात त्याबाबतचे | करतात. आवर्यकतेनुसार 
७ | कनिष्ठ 5, ST, BN, KC,| a)B,LV, मसुदे तपासणे, वेगवेगळ्या मंत्रालयीन प्रशासकीय | संगणकासारख्या 
पत र MF,RW, SE, b) D,HH, विभागांनी तयार केलेल्या विधि विधानविषयक |) उपकरणांचा वापर करण्यात 
c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, DW, AAV | प्रस्ताववर त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विधानमंडळ | येतो. 
d) SLD, MI सचिवालयाकडून आलेल्या अशासकीय 
8) MD involving (a) to (d) above विधेयकांचा अंमळ करण्याकरिता कोणत्याही विधि 
विधानाचे काम हाती घेण्याच्या दइृष्टतेचा व 
सक्षमतेचा प्रश्न विधिविषयक दृष्टीकोनातून तपासणे. 

८ | ग्रंथपाल-नि- | S, ST, RW, 9६, 89४, ग्रथालयातील पुस्तकांची नोंद ठेवणे , | काम मुख्यत्वे कार्यालयात 
रांदमा विकारी, | OMF 0) D,HH, अवश्यकतेनुसार पुस्तके , संदर्भ उपलब्ध करून करावे लागते. स्वच्छ 
संदर्भाधिकारी | 

देणे, विविध प्रकाहकांकडून पुस्तक उपलब्ध । सुर्यप्रकाशाच्या खोलीत 


0 ASD(M), SLD , MI 


) 
) 
c) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, DW, AAV 
) 
e) MD involving (a) to (d) above 


करून घेण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे , 
पुस्तकांचे वर्गीकरण पर्यवेक्षण , सूचीकरण, 
करणे, रेफरल सर्विस, निबंध ,खंड याव्दारे 
आव्यक माहिती उपलब्ध करून देणे. 


संबंधित अधिकारी काम 
करतात. आवश्‍यकतेनुसार 
संगणकासारख्या 
उपकरणांचा वापर करण्यात 
येतो. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः STA २०१९/प्र.क्र.२९२/का-२, 


Abbreviatiions: 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 Bo Blind 10 BLOA Both Leg and One Arm 
2 LV Low Vision 11 BLA Both Leg and Arm 
3 HH Hearing Handicapped 12 CP Cerebral Palsy 
4 ८७ कका Deaf 13 LC Leprosy Cured 
5 OL One Leg 14 ASD(M ) Optishm Spectrum Disorder 
| 6 | BL Both Leg 15 DW Dwarfism 
7 OA One Arm 16 AAV Acid Attack Victim 
| 8. | BA Both Arm 17 SLD Special Learning Disability 
| 9 | OAL One Arm and One Leg 18 MD Multiple Disabilities. 
19 MI Mental Illness 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation Long Form 
1 S Sitting 
2 ST Standing 
3 RW Reading and Writing 
4 H Hearing 
5 BN Bending 
| 6 | SE Seeing 
7 C communication 
| 8 MF Manipulation by Fingers 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


